संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतील अनुसूचित 
जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षातील माहे एप्रिल, २०२२ ते मार्च, २०२३ 
करीता अनुदानाचे वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: विसयो -२०२२/प्र.क्र.५१/विसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २८ सप्टेंबर, २०२२. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो-२०१८/प्र.क्र.६२/विसयो, 
दि. २० ऑगस्ट, २०१९. 
२. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो-२०२२/प्र.क्र.५१/विसयो, 
दि.०८ जून, २०२२. 
३. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो-२०२२/प्र.क्र.५१/विसयो, 
दि.०५ ऑगस्ट, २०२२. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांकरीता संजय गांधी 
निराधार अनुदान योजनेच्या अंमळबजावणीसाठी रु.१२०,००,००,०००/- (रुपये एकशे वीस कोटी 
फक्त) इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे. सदरहू योजनेसाठी 
रु.२५,२०,००,०००/- इतकी रक्कम संदर्भ H.2 व 3 येथील शासन निर्णयान्वये सर्व जिल्हाधिकारी 
यांना वितरीत केळी आहे. आता आदिवासी विकास विभागाने संजय गांधी निराधार अनुदान 
योजनेतील अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांकरीता एप्रिल, 2022 ते मार्च, २०२३ या कालावधीच्या 
खर्चासाठी रुपये ६४,८०,००,०००/- (रुपये चौसष्ट कोटी ऐंशी लक्ष फक्‍त) इतकी रक्‍कम वितरीत 
करण्यास मान्यता दिलेली आहे. त्यानुषंगाने संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतील अनुसूचित 
जमातीच्या लाभार्थ्यांकरीता एप्रिळ, २०२२ ते मार्च, २०२३ या कालावधीच्या खर्चासाठी रुपये 
६४,८०,००,०००/- (रुपये चौसष्ट कोटी ऐंशी लक्ष फक्त) इतकी रक्‍कम या शासन निर्णयान्वये 
सोबतच्या विवरणपत्राप्रमाणे वितरीत करण्यास शासन याद्वारे मान्यता देत आहे. तसेच मासिक 
विवरण पत्रानुसार निधी पुढे / मागे ओढून घेण्याची सुविधा अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण व 
सनियंत्रण प्रणालीवर देण्यात आलेली आहे. 
२. सर्व जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, सोबतच्या विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.३ 
New CO Code वर संबंधित जिल्हयाना निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. त्यांनी वितरीत 
केलेल्या अनुदानाचे वाटप त्यांच्या जिल्हयातील तालुक्यांना लाभार्थ्यांच्या प्रमाणानुसार करावे. 
सदरचे अनुदान वितरण जिल्हाधिकार्‍यांनी कळविलेल्या लाभार्थ्याच्या संख्येनुसार करण्यात आले 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो -२०२२/प्र.क्र.५१/विसयो 


३. सदरहू निधीमधून झालेला खर्च "मागणी क्रमांक टी-५, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५-सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, ०२-समाजकल्याण, ७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०२) जनजाती 
क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांतर्गत योजना (ओटीएसपी), (०२) (०३) संजय गांधी निराधार अनुदान 
योजना (कार्यक्रम), ५०-इतर खर्च, (२२३५ सी १६१ "या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 
४. सर्व जिल्हाधिका-यांना कळविण्यात येते की, सदर देयके कोषागारात सादर करण्याची 
दक्षता घ्यावी. तसेच त्यांनी हा खर्च कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या 
अनुदानापेक्षा जास्त होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. 
सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना असेही कळविण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महालेखापालांच्या कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ 
घालून त्याप्रमाणे ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या विभागाच्या लेखा परीक्षण कार्यासनास व या 
कार्यासनास पाठवावी. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास त्वरित 
पाठवावीत व त्याची प्रत या विभागाच्या नियोजन कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. 
खर्चाच्या ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या पार न पाडल्यास, तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र 
महालेखापालांच्या कार्यालयास विहित वेळेत सादर न केल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत 
जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहील. 
६. हा शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ८०३/व्यय-१४, दिनांक 
१४/०९/२०२२ व आदिवासी विकास विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २०६/कार्या-६, दिनांक 
२१/०९/२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"//.॥89॥१/१५9॥॥9.90०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२२०९२८१५५९४५९०२२ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
PRASHANT 
PUNDLIK WAGH 
(प्रशान्त पुं. वाघ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. सर्व विभागीय आयुक्‍त, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद 
२. सर्व जिल्हाधिकारी. 
३. संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 
५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
७. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ३ ,४, ५ अर्थोपाय व व्यय १४, मंत्रालय, मुंबई 
८. आदिवासी विकास विभाग, कार्यासन-६, मंत्रालय, मुंबई. 
९. सह सचिव (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. सहाय्यक संचालक (वित्त व लेखा), लेखापरिक्षण कक्ष, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवड नस्ती, विसयो. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 
शासन निर्णय क्र.विसयो-२०२२/प्र.क्र.५१/विसयो, दिनांक :- २८ सप्टेंबर, २०२२. 
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना (अनुसूचित जमाती) 


(रक्‍कम रुपयात) 


अ. क्र. जिल्हा ree oe एप्रिल, २०२२ ते मार्च, 2023 
क्रमांक 
=a 2 3 8 
१ मुंबई शहर Noord PF 
3 ठाणे ॥१००३६ ९२३९१०० 
षु रत्नागिरी Noo3 १७९३०० 
& सिंधुदूर्ग ९००१८ ३१७३०० 
७ पालघर Noo39 १०५६०५५७९ 
८ नाशिक ॥१०००६ ४६७३१८०० 
१० जळगाव ॥१००१० ४१३७४१०० 
१२ नंदुरबार ॥१००२७ ३९५५४१०० 
१३ पुणे [१००४० ४३२६००० 
१४ सोलापूर ९००१९ १२४५००० 
१५ सातारा Noo32 ८३१५० 
१६ सांगली Noood २८४४०० 
१७ कोल्हापूर १००३९ PF 
१८ नागपूर Nooqy ५४७०२४०० 
२० चंद्रपूर ५००२१ ४३८९५००० 
२२ गडचिरोली Noo43 ७८४२४९०० 
नागपूर विभाग २२६६७३९८८ 
२४ अमरावती ॥९००११ 
२५ अकोला ॥१००४१ ४४२७६०० 
२६ यवतमाळ Nooo 83249200 
२७ बुलढाणा ॥१००३८ ८०७३७०० 
अमरावती विभाग १२०५९९१०० 
२९ औरगाबाद १००३५ 
३० बीड ॥१००३४ २६९०६८३ 
३२ परभणी ॥९००१६ 
३३ उस्मानाबाद Nooo 
38 जालना Nooqy ४१२०००० 
३६ हिंगोली 1९००१७ ५०१०४०० 
औरंगाबाद विभाग ३०९९५४८३ 


